जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत बुलडाणा 
जिल्ह्यातील मौजे धामणगांव बढे व इतर ६ 
गावांच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा - २०२२/प्र.क्र. १६४३/पापु १३ 
७ वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २० मार्च,२०२३ 


वाचा :- 

१) झासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२२/प्र.क्र. ८१/पापु-१०, दिनांक ०२ मे,२०२२ 

२) केंद्र शासन, जल Wat मंत्रालय, यांचे पत्र दि.२१.०६.२०२२ व दि .२८.०६.२०२२ 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. बुलडाणा यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. 
बुजिप/ग्रापापुवि/तांशा/१५२५/२०२२, दि. १८०४.२०२२ 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. बुलडाणा यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. 
बुजिप/ग्रापापूवि/तांशा/२३४७/२०२२,दि. १३.०६.२०२२ 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प. बुलडाणा यांचे पत्र क्र. बुजिप/ग्रापापुवि/कार्या-१/तांशा- 
३/५२८४/२०२२,दिनांक १८.१०.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

जलजीवन Far कार्यक्रमातंर्गत संदर्भ क्र. ०५ येथील पत्रान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद,बुलडाणा यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रस्तुत ०9 नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या जादा 
दरांच्या निविदा स्वीकृतीमुळे योजनांच्या आराखड्यास व अंदाजपकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर केलेले आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातील सदर योजनांच्या 
आराखड्यास व अंदाजपत्रकास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांच्या स्तरावर 
संदर्भ क्र. ०३ ते ०४ येथील आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असून सदर योजनांच्या जादा 
दरांच्या निविदा स्वीकृतीमुळे झालेळी वाढ विचारात घेत, अधीक्षक अभियंता(प्र., महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, अकोला / कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, बुलडाणा 
यांनी सदर योजनांना सुधारित तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र.१६४३/पापु-१३ 


त्यानुषंगाने बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रस्तुत ०७७ नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या आराखड्यास व 


अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


बुलडाणा जिल्ह्यातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या प्रस्तुत ०७9 नळ पाणी पुरवठा 


योजनांच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास व आराखडयास खालील अटींच्या अधीन राहून सुधारीत 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. योजनेचे नाव सुधारित तांत्रिक मुळ सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता दिनांक अंदाजपत्रकीय । मान्यता द्यावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम (१२ टक्के 
जीएसटी सह) 
1 १__| २ ३ PB 4 
| 9 | मौ. धामनगाव बढे, ता. मोताळा ११.१०.२०२२ २७४२०६८४ ३१३२६७३१ 
२ | AL वरूड, ता. बुलडाणा ११.१०.२०२२ २५४२४५०३ २८२७६८८८ 
३ | Al धामणगाव धाड, ता.। ११.१०.२०२२ १८१७५४५२ २०७९०८२९ 
बुलडाणा 
8 | AL कुंभेफळ, ता. बुलडाणा 03.90.2022 १०९०७४०० १२३४१२९७ 
५ | aT. चिंचपूर, ता. मोताळा ०३.१०.२०२२ ७०६७१५० LOGS3¢& 
६ ।मौ. वाघजाळ ता. मोताळा ११.१०.२०२२ १००३८७०० ११४५७९९४ 
७ ।मोौ.थड ता. मोताळा ११.१०.२०२२ ९७२७०३६ १०९५९८३५ 
अटी 


१. सोबतच्या परिशिष्ट-अ नमुद सुधारीत किंमतीत उर्वरित सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण 


करावीत. 


२. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक 


मान्यता देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


३. ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबधित 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, बुलडाणा 


यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाळी आहे, या आड्ठायाची सूचना मिळाल्याच्या 


दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना ताब्यात घेण्यास संबंधित 


ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र.१६४३/पापु-१३ 


& , 


संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी 
योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी व अज्ञा पाहणीत कोणतेही दोष 
आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 

ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरूस्त्या (विशोष दुरूस्त्या धरून) या साठी 
दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यसाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री 
नुतनीकरणासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही 
मदत मिळणार नाही. 

सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हा 
परिषद) योजना हंस्तातरित करून घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद 
करण्यात यावेत. 

सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१ टक्के पाणी पुरवठा 
योजना या देखभाल दुरूस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे (Poor 
maintenance/nonpayment of electricity of ७॥9 बंद पडल्या असल्याचे दिसून 
येते. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये 
आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद 
यांची राहील. 


७. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केली जाणार नाही याची 


जबाबदारी जिल्हा परिषदेची राहील. 


. या योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देतांना नमुद 


केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


१०.सदरची निविदा प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार पाडण्यात आली आहे, याची खातरजमा 


जिल्हा परिषद स्तरावर करण्यात यावी. 


०२. उपरोक्त तक्त्यात नमुद केलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील ov योजनांच्या सुधारीत किमंतीतील 


वाढीव खर्च हा जल जीवन Par कार्यक्रमांतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे 


मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


०३. बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रस्तुत ०७ योजनांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या 
दिनांक १७.०४.२०१५ च्या क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन 
निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग-३ मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास 


प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र.१६४३/पापु-१३ 


०5 सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१३४९०८३२२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANI DEELIPRAO DEOKATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b0869a90562f87b9afb32e69 166c729b50fd 


795952e7aeb9091b613d5a868aa7, 
pseudonym=EBDDE6E6DC46959920B4201DA4CIE 
ADA80A905B3, 
seriaINumber=BBD64806F9A7A26899A43E3A95A05 


66B762C44B895D6316615D2932D87DEFEEE, 
DEOKATE घाला, 
(राणी देवकत्ते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद. 
) मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्वी 

) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


tof 


4 


जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


S 


vo 


१०) अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता Far, बेलापूर, नवी मुंबई. 
११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 
१२) अधीक्षक अभियंता (प्र, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, अकोला. 
१३) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१४) आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
१५) वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

) 

) 

) 

) 


१६) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

१७) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र.१६४३/पापु-१३ 


२०) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय,मुंबई. 

२१) कार्यासने (पापु-०४ व २०), पा.पु. व स्व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२) निवडनस्ती कार्यासन पापु-१३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


